डॉ.बंदोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय, पुणे येथे 
पुरविण्यात येणाऱ्या Tayory सेवा, आहार 
सेवा, सुरक्षा सेवा व स्वच्छता सेवेसाठी 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.६२/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २३ मार्च, २०२२. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा, खरेदी कक्ष, पत्र क्रमांक- ससंआसे/खरेदी/टे.नं.२/नस्ती 
क्र.९१/कंत्राटी सेवा/ प्र.मान्यता/५१९२-९३ दिनांक १०.०२.२०२२ 


२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ३० डिसेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना: 

डॉ. बंदोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय, पुणे येथे वस्त्रधुलाई, आहार, सुरक्षा व स्वच्छता सेवा 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी वाचा येथील अनुक्रमांक २ नुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 
त्यानुसार आयुक्‍त आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्यास्तरावर ई-निविदा प्रक्रिया राबवून न्युनतम दर असलेल्या 
पुरवठादारास दिनांक ०९.१०.२०२० रोजी झालेल्या केंद्रीय समितीच्या मान्यतेनुसार तीन वर्षाच्या 
कालावधीसाठी पुरवठा आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय: 

डॉ.बंदोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय, पुणे येथे वस्रधुलाई, आहार सेवा, सुरक्षा सेवा व स्वच्छता 
सेवे उपलब्ध करुन देण्यासाठी खालील प्रमाणे तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी सुधारीत प्रशासकीय 
मान्याता देण्यात येत आहे: 


अ.क्र सेवेचा प्रकार अंदाजित वार्षिक खर्च 
।१__ | सुरक्षा सेवा रु.१९,३०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.६२/आरोग्य 3 


अ.क्र सेवेचा प्रकार अंदाजित वार्षिक खर्च 
२ स्वच्छता सेवा रु.२९,४०,०००/- 
वस्त्रधुलाई सेवा रु.३६,००,०००/- 
आहार सेवा रु.१,२०,००,०००/- 
एकूण रु. २,०४,७०,०००/- 


२.अटी व शार्ती-: 
१) संबंधित पुरवठादारास देण्यात आलेल्या पुरवठा आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या 


कालावधीसाठी प्रशासकीय मान्यतेची मुदत राहील. 


पुरवठा आदेझामध्ये देण्यात आलेल्या अटी व शार्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्याची 


> 


जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 


वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना/झशासन निर्णय/परिपत्रके/नियम यांचे 


AN 
~~ 


काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 


सदर खरेदीसाठी शासन निर्णय, उदयोग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस- 


2 


२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग ॥/उदयोग-४, दि.०१.१२.२०१६ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या सुधारीत 


नियमपुस्तिकेत विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


५) बाहययंत्रणेद्वारे काम करुन घेतांना शासन निर्णय क्र.एसजीए-१५०६/प्र.क्र.११/काम-५, दि. 


०८.११.२००६ मधील तरतूदीनुसार पूर्तता करण्यात यावी. 


४. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.६२/आरोग्य 3 


द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०८१६२३११५४१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


7 Digitally signed by Roshani 
Ros h an | Dinesh Kadam Patil र 
DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 
. Patil, C = IN, S = Maharashtra, O 
D | al es h = Government Of Maharashtra, 
OU = Public Health Department 
Date: 2022.03.23 15:35:16 


Kadam Patil: 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल-१ / 2, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई. 


. वैदयकी अधिक्षक, डॉ. बंदोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय पुणे. 
. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, पुणे. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

<. 


अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


